केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी 
विशेष सहाय्य योजना अंतर्गत भांडवली खर्चासाठी 
लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी-०४२३/प्र.क्र.१२३/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- १) केंद्र शासन, वित्त मंत्रालयाचे प्रधान सचिव (वित्त) यांना अग्रेषित केलेले पत्र 
क्र. F.No. 44(1)/PF-S/ (CAPEX) - Part- VIII/2022-23, दि.23.03.2023. 
२) केंद्र शासन, वित्त मंत्रालयाचे अधिदान व लेखा अधिकारी, खर्च विभाग, वित्त मंत्रालय 
यांना अग्रेषित केलेले पत्र क्र. F.No. 44 (1) /PF-S/ (CAPEX)-Part-VIII/2022-23- 
SACE 3, दि.24.03.2023. 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाने सन २०२२-२३ पासून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य 
योजना (भाग-२) अंतर्गत (Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment) 
५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संदर्भ H. 9 व 2 येथील 
पत्रान्वये सदर योजनेबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर योजनेसाठी केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या खर्चासाठी गृह (परिवहन) विभागासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष 
उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या “राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना (भाग-२) * अंतर्गत 
गृह (परिवहन) विभागास प्राप्त होणारा निधी अर्थसंकल्पीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक | बी-१० Demand No. B-10 
मुख्य ५०५५ मार्ग परिवहन Major Head 5055 Capital outlay on 
लेखाशीर्ष यावरील भांडवली Bone त्या ता 
खर्च 
उप मुख्य कर्म ० Sub Major Head ian 
ळेखाशीर्ष 
गौण शीष ८०० इतर खच Minor Head 800 Other Expenditure 
गट शीर्ष (०१) केद्र शासनाकडून Group Head (01) Interest free loan 
मांडवली 1. 
गुंतवणुकीसाठी विशेष States Under Special 
सहाय्य योजनेतंर्गत Assistance 
बिनव्याजी कर्ज 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४२३/प्र.क्र.१२३/परि-४, 


उप गट शीर्ष 


(०११०१ 


~ 


राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष 
सहाय्य योजना 
२०२३-२४ (योजना- 
भाग-२) (केंद्र हिस्सा 
१००%) 
(५०५५ ००५६) 


Sub Group Head 


(01)(01) 


Under the Special 
Assistance Scheme 
to States for Capital 
Investment 2023-24 

(Scheme-Part-2) 
(5055 0056) 


२. केंद्र शासनाच्या " राज्यांना भांडवळी गुंतवणुकीसाठी fasry सहाय्य (भाग-२) " या 


योजनेसाठी सदर लेखाशिर्षातंर्गत प्राप्त होणारा निधी आहरीत करण्यासाठी लेखाधिकारी, परिवहन 


आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' तर परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र 


राज्य यांना Haag aR म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 


ख.वि/चा-१/गृह विभाग/यूओआर-६१/२०२३-२४/५६६, दि.१७.०८.२०२३ व नियोजन विभाग 


अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११५/१४६१, दि.२९.०५.२०२३, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
२५४/२०२२/व्यय-८ दि.३०.०५.२०२२, संदर्भ क्र. 33/2023 RU व हमी, दि.०७.०६.२०२३ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९२२१४५२०५९५२९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 
१ 


AD 


CC AN 


o~ 


4 


(२ GS -८0 


vo 


LANGHI 
BHARAT R 


Digitally signed by LANGHI BHARAT R 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=40 
deaf e22746fc379c4d04972c090c93ed25575 1866145; 
6130031dd33559, 
pseudonym=B2922612E606733B1 ABC8BE253ADAS7B2D4704C 
serialNumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FES9850F0B3874039 
|C9F82C1 EBF9BE2AB089, cn=LANGHI BHARAT R 
2023.09.22 14:54:16 +05'3 


(भरतरा. लांघी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


११) निवडनस्ती परि-४. 


) 
) 
) 
) 
) प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

qo) गृह विभाग (बीयुडी- १/परिवहन-१,२,३ व ५) मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


